प्रत्येक तालुक्यात कला, वाणिज्य व विज्ञान 
विद्याशाखा अनुदान तत्वावर आणण्यासाठी 
कार्यबल गटाच्या स्थापनेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुदा-२०११/(२००/११)/पुनर्बांधणी-६/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१७ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.एनजीसी-२००७/(१६४/०७)/ 

मशि-३, दि.४.२.२००८. 

२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.एनजीसी-२००८/(९७/०८)/ 
मशि-३, दि.१४.५.२००९. 

३) शासन पुरकपत्र, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी-२००८/(२००/०८)/ 
मशि-३, दि.२.७.२०१४. 

४ शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/(२०२/१५)/मशि-४, दि.०५.१२.२०१५. 

५) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र.अशाम/२०१७/२१३९१/२६६/तालुका 
एकमेव/ पुवि/मवि-२/११५७४, दि.२९.९.२०१७. 

६) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. अनुदा-२०११/ (२००/११)/ 
पुनर्बाधणी-६/मशि- ४, दि.०२.१२.२०१७. 


-: शुद्धीपत्रक :- 


तालुक्‍यातील एकमेव विद्याशञाखा/महाविद्यालय अनुदान तत्वावर आणण्यासाठी संदर्भ क्र.६ 
येथील शासन निर्णयान्वये कार्यबल गटाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. 

आता, तालुक्यातील एकमेव योजनांतर्गत उर्वरित असणाऱ्या तालुक्यांसाठी नव्याने जाहिरात 
देण्याकरीता संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भीय क्र.५ येथील पत्रान्वये कार्यबल 
गटाचे पुर्नगठन करण्याची विनंती केलेली आहे. त्यानुसार GUIS गटाचे पुनर्गठन करण्यात आले 
असून त्यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र सदस्याचे नाव पदनाम 

गि . | ST. मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरु, संत गाडगेबाबा अमरावती अध्यक्ष 
विद्यापीठ, अमरावती 
डॉ. देवानंद शिदे, कुलगुरु, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर सदस्य 
डॉ. आर.एस.माळी, माजी कुलगुरु, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, सदस्य 
जळगाव 

४. |S. नितीन करमाळकर, कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे सदस्य 
विद्यापीठ, पुणे 

५. | डॉ. धनराजमाने, संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे सदस्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अनुदा-२०११/(२००/११)/पुनर्बांधणी-६/मशि-४ 


२. हे आदेशा, राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१७१२०४११५४५४८२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Dattatray 0100000000 gg 


st=Maharasht 
2.5.4.20=d598800bebSed37ae09d78fff05921827123426ec397 
ke 


Vasantrao kharke iiss coma, 


Di 2017.12.04 12:53:07 +05'30' 


(द.व.खारके) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत : 

कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य. 

मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व समिती सदस्य (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचेमार्फत) 
निवडनस्ती (मरि-४) 


AN AD -O 


mm 2८. 


S oC 
Ss weeo <<< > Se > DS 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


